RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ /माघ २६ - फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३२,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


आदिवासी विकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक २५ जानेवारी २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जनजातीच्या व्यक्तींची आर्थिक स्थिती ( सुधारणे) अधिनियम, १९ ७६. 


क्रमांक आविवि . २०१६ / प्र.क्र . १४४ / का- ३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जनजाती व्यक्तींची आर्थिक स्थिती ( सुधारणे) अधिनियम , 
१९ ७६ ( १९ ७७ चा महा. ५) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ५ च्या पोट - कलम (१ ) च्या खंड 
( क ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढलेल्या शासन अधिसूचना , अदिवासी विकास विभाग क्रमांक टीडीसी . १०१३ / 
प्र.क्र . १७५ / का -३ , दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१३ अनुसार, उक्त कलमाच्या पोट- कलम ( १) च्या प्रयोजनार्थ, अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) समोरील 
संबंधित तालुक्यातील जनजाती क्षेत्राच्या संबंधात, त्या अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये नमूद केलेले कृषि उत्पादन विनिर्दिष्ट 
केले आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास , उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट - कलम ( १) च्या प्रयोजनार्थ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा 
तालुक्यातील जनजाती क्षेत्रामध्ये विवक्षित कृषि उत्पादन विनिर्दिष्ट करणे इष्ट वाटते. 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट -कलम ( १) च्या खंड ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन . याद्वारे उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करीत आहे 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३९ 
उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील नोंद क्रमांक १७ नंतर पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल 

“ १७A अ चंद्रपूर जिल्ह्याचा पोंभुर्णा तालुका ( १ ) धान ( टरफलसहीत व टरफल विरहीत ) 


( २ ) तूर 


( ३ ) उळीद 


( ४ ) तिळ 


( ५ ) सोयाबीन 


( ६ ) जवस 


( ७ ) मूग ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ल . गो . ढोके , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ -फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


३ 


TRIBLE DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 25th January 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA TRIBALS ECONOMIC CONDITION ( IMPROVEMENT) ACT , 1976 . 


No. TDD 2016 / C.R . 144/D.3 . — Whereas, theGovernment of Maharashtra has, vide Government 
Notification , Tribal Development Department, No. TDC . 1013 /C.R . 175 / D 3 , dated the 19th October 
2013 , issued in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1 ) of section 5 of the 
Maharashtra Tribals Economic Condition (Improvement) Act , 1976 (Mah . V of 1977 ) hereinafter 
referred to as “ the said Act”), and in supersession of all existing notification issued in this behalf, 
specified the agricultural produce mentioned in cloumn ( 3 ) of the Scheduled appended thereto 
in respect of the Tribal areas in the Talukas respectively mentioned against it in column ( 2 ) of 
the Scheduled , for the purposes of sub- section ( 1 ) of the said section 5 ; 

And Whereas, the Government of Mahrashtra considers it expedient to specify certain 
agricultural produce in the Tribal areas in the Taluka Pombhurna in District Chandrapur for the 
purposes of sub -section ( 1 ) of section 5 of the said Act . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1) of section 
5 of the said Act , the Government of Maharashtra hereby amends the said notification , of follows : 

In the said notification , in the Schedule , after entry number 17 , the following entry shall be 
inserted namely : 
" 17A Pombhurna Taluka of Chandrapur District . ( 1) Paddy (Husked and unhusked ) 

( 2 ) Tur 


( 3 ) Udid 


(4 ) Seasamum 


(5 ) Soyabean 
(6 ) Linseed 


(7 ) Mug” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


L.G. DHOKE , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


. 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२८१ 


सोमवार डिसेंबर २१, २०१५ / अग्रहायण ३० , शके १ ९ ३७ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस. २००८ / प्र. क्र . १५३/ एल.बी. २/रस्ते ९. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या वतीने सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग , मंत्रालय, मुंबई आणि कल्याण टोल हायवेज प्रा . लि ., इंदौर ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय-विद्या दिप , १५/३, मनोरमागंज , 
इंदौर , मध्य प्रदेश ४५२ ००१ भारत येथे आहे, यांचेमध्ये “ डी.बी.एफ.ओ.टी.” या तत्वावर शिरूर ताजबंद मुखेड-नरसी ( रा.मा. क्र . २२५ ) 
कि.मी. ०/०० ते ७२/५०० या लांबीमध्ये दुपदरीकरण अणि नरसी-बिलोली ते राज्यसीमा ( रा.मा. क्र . २२५ ) कि.मी. ७२/५०० ते १०५/२०० या 
लांबीमध्ये पेव्हड शोल्डरसह दुपदरीकरण ( यापुढे “ सदर रस्ता ” म्हणून संबोधण्यात येईल ) या प्रकल्पाचा करारनामा दिनांक १५ जून २०११ रोजी 
साक्षांकित करण्यात आलेला आहे व त्यानंतरचे त्यांच्यातील सर्व करारनामे यात अंतर्भूत आहेत ; 

आणि , ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर व देखभाल दुरुस्तीकरिता उद्योजकास २५ वर्षे इतका सवलत 
कालावधी, २ वर्षांचा बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक १८ नोव्हेंबर २०११ या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात 
आलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की , सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेलादिलेलीविशेष 
सेवा आहे, आणि त्यामुळे शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी ( रा.मा. क्र . २२५) कि.मी. ०/०० ते ७२/५०० या लांबीमध्ये दुपदरीकरण आणि 
नरसी-बिलोली ते राज्यसीमा ( रा.मा. क्र . २२५ ) कि.मी. ७२/५०० ते १०५/२०० या लांबीमध्ये पेव्हड शोल्डरसह दुपदरीकरण करणे हे काम पूर्ण 
झाल्यावर सदर रस्त्यावर कि.मी. १०/००० (हाडोळती गावाजवळ ), कि.मी. ५०/००० ( खरबखंड गावाजवळ ) आणि कि.मी. ९० / ००० (विजयनगर 
गावाजवळ ) येथे पथकर स्थानक उभारुन पथकर आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनातर्फे शासन अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्र . खाक्षेस. २००२ /प्र.क्र . ८ / रस्ते ९, दिनांक 
१५ एप्रिल २००५ अन्वये यापूर्वी खाजगीकरणांतर्गत पूर्ण करण्यात आलेल्या शिरुर मुखेड नरसी-बिलोली रोड ( रा.मा. क्र . २२५ ) या प्रकल्पातील 
नरसी-बिलोली ते राज्य सीमा कि.मी. ७२/५०० ते १०५/२०० या रस्त्यावरील कि.मी..९ ० / ००० (विजयनगर गावाजवळ ) येथेदिनांक १६ एप्रिल 
२००५ ते ३० जून २०१६ पथकर आकारण्यात आला होता ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१ , २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २ , शके १९ ३९ 


५ 


- 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनातर्फे शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्र . खाक्षेस. २००८ / प्र.क्र . १५३/ एल.बी. २ /रस्ते ९, 
दिनांक १४ जून २०१४ अन्वये दिनांक १५ एप्रिल २००५ रोजीची उपरोक्त अधिसूचना खंडीत करण्यात आली आहे आणि सदर अधिसूचनेसोबतच्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ क्र . २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारांच्या मोटार वाहनांवर आणि रस्त्याचा वापर करणाऱ्या वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या 
अनुयानांवर शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी ( रा.मा.क्र . २२५ ) कि.मी. ०/०० ते ७२/५०० या लांबीमध्ये दुपदरीकरण आणि नरसी-बिलोली ते 
राज्यसीमा ( रा.मा.क्र . २२५) कि.मी. ७२/५०० ते १०५/२०० या लांबीमध्ये पेव्हड शोल्डरसह दुपदरीकरण करणे या प्रकल्पातील रस्त्यावर 
कि.मी. १०/००० (हाडोळती गावाजवळ ) , कि.मी. ५०/००० ( खरबखंड गावाजवळ ) आणि कि.मो. ९ ० / ००० (विजयनगर गावाजवळ ) येथे 
पथकर स्थानकांवर दिनांक १८ जून २०१४ ते १७ डिसेंबर २०१४ या कालावधीकरिता पथकर आकारण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनातर्फे शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र . खाक्षेस. २००८ /प्र.क्र . १५३ / एल.बी. २/ रस्ते ९, 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ अन्वये सदर अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्र . २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारांच्या मोटार वाहनांवर आणि 
रस्त्याचा वापर करणाऱ्या वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणा- या अनुयानांवर शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी ( रा.मा. क्र . २२५) कि.मी. ०/०० ते ७२ / 
५०० या लांबीमध्ये दुपदरीकरण अणि नरसी-बिलोली ते राज्यसीमा ( रा.मा. क्र . २२५ ) कि.मी. ७२/५०० ते १०५/२०० या लांबीमध्ये पेव्हड 
शोल्डरसह दुपदरीकरण करणे या प्रकल्पातील रस्त्यावर कि.मी. १०/००० ( हाडोळती गावाजवळ ) , कि.मी. ५०/००० ( खरबखंड गावाजवळ ) 
आणि कि.मी. ९० / ००० (विजयनगर गावाजवळ ) येथील पथकर स्थानकांवर दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते १७ डिसेंबर २०१५ या कालावधीकरिता 
पथकर आकारण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास सदर कालावधी दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढवून देणे योग्य वाटत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, ( १९ ५८ चा ६५) यांच्या कलम २० ची पोट- कलमे (१ - अ), ( १-ब ), (१- क ), (१ 
ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणा- या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते 
की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ डी.बी.एफ.ओ.टी. ” या योजनेतून कल्याण टोल हायवेज प्रा . लि ., इंदौर यांनी स्वखर्चाने नांदेड जिल्ह्यातील 
शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी रस्त्याचे(कि.मी. ०/०० ते ७२/५००) दुपदरीकरण व नरसी-बिलोली ते राज्यसीमा (कि.मी. ७२/५०० ते १०५/२०० ) 
पेव्हड शोल्डरसह सुधारणा करणे ( राज्यमार्ग क्र . २२५ ) बांधलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये अनुक्रमे 
विनिर्दीष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्या समोर 
विनिर्दीष्ट केलेल्या दराने दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ पासून दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी 
( रा.मा.क्र . २२५ ) कि.मी. ०/०० ते ७२/५०० या लांबीमध्ये दुपदरीकरण आणि नरसी-बिलोली ते राज्यसीमा ( रा.मा. क्र . २२५ ) कि.मी. ७२/५०० 
ते १०५/२०० या लांबीमध्ये पेव्हड शोल्डरसह दुपदरीकरण करणे या प्रकल्पातील रस्त्यावरील कि.मी. १०/००० ( हाडोळती गावाजवळ ) ,कि.मी. 
५०/००० ( खरबखंड गावाजवळ ) आणि कि.मी. ९० / ००० (विजयनगर गावाजवळ ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकांवर पथकर 
शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


- 


वाहनाचा प्रकार 


अनु 
क्रमांक 


पथकराचे प्रती फेरीचे दर रुपये 
१८ डिसेंबर २०१५ १ एप्रिल २०१६ 
ते 

ते 
३१ मार्च २०१६ १७ डिसेंबर २०१६ 
( ३ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


१ 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


२ 


, 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


स्कुटर, मोटार सायकल , वाहन चालक वगळून ३ आसनी प्रवासी रिक्क्षा , 
रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर. 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने : 
( अ) कार , जीप, टाटा सुमो, कमांडर , ट्रॅक्स वाहन चालक वगळून 

सहा आसनी प्रवासी रिक्क्षा ( टम -टम ), व इतर तत्सम 

( चालक वगळून १२ पर्यंत प्रवासी क्षमता असलेली) वाहने ; 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त 
पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) आणि क्र . ३ , ४ व ५ येथे 

नमूद 
केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने ; 
ट्रक ( दोन आसांचे), बस . 


५५ 


६५ 


३ 


११० 


१३० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ /माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४ 


१८० 


२१० 


मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे 
व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले ट्रक वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे 
आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक 
आसांची वाहने. उदा. ट्रक - ट्रेलर , इत्यादी. 


२७० 


३२० 


१. कि.मी. १०/००० ( हाडोळती गावाजवळ ), कि.मी. ५०/००० ( खरबखंड गावाजवळ ) आणि कि.मी. ९० / ००० (विजयनगर गावाजवळ ) 
येथील पथकर नाक्यांवर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क कल्याण टोल हायवेज प्रा . लि ., 
इंदौर यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
२ . खालील वाहनांना पथकरातुन सूट देण्यात येईल : 
( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 

वाहने . 
( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यामान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने . 
( ३) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या ( एसटी) प्रवासी बसेस. 
( ५ ) स्कूल बसेस . 
( ६ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ७ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने. 
( ८ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ९ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( १० ) रुग्णवाहिका . 
( ११ ) शववाहिका. 

(१२) अग्निशमन दलाची वाहने . 
३ . पथकर दराचा फलक सर्व पथकर नाक्यांवर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकिकृत पावती देण्यात यावी. 

सर्व पथकर नाक्यांवर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 
टीप 


: 


पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 

(१ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे 

दीड पट व अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी काढला जाईल त्या दिवशीच्या 

रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील. 
( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल देशमुख, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ -फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 16th December 2015 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP . 2008 /CR - 153/L.B . 2 /Road - 9. - Whereas the Governor of Maharashtra through 
Secretary, Public Works Department, Mantralaya ,Mumbai and M /s Kalyan Toll Highways Private 
Limited , Indore having its registered office at " Vidya Deep , 15/3,Manoramaganj, Indore (Madhya 
Pradesh ) - 452 001, India " have entered into Concession Agreement, on the 15th June 2011, including 
all the subsequent agreements entered between them , for construction , operation andmaintenance 
of two lanning of Shirur - Tajband Mukhed -Narsi road (State Highway No.225 ) in Kilometers 0/00 
to 72/500 and two lanning with paved shoulder ofNarsi-Biloli to State Border road (State Highway 
No.225 ) in Kilometers 72/500 to 105/200 (hereinafter referred to as " the said road ” ) , under the 
“ Design , Built, Finance , Operate and Transfer (DBFOT) Scheme" by M /s Kalyan Toll Highways 
Private Limited , Indore ; 

And whereas, as per the said agreement the concession period of 25 years including the 
construction period of 2 years has been granted to the concessionaire to construct, operate and 
maintain the said road from the date of commencement of the work i.e., from the 18th November 
2011 , which includes the period of construction of two years ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the construction , 
operation and maintenance of the said road is the special service to the public , and, therefore, 
after completion of the work of two lanning of Shirur - Tajband-Mukhed -Narsi road ( State Highway 
No.225 ) in Kilometers 0/00 to 72/500 and two lanning with paved shoulder of Narsi - Biloli to State 
Border road ( State Highway No.225 ) in Kilometers 72/500 to 105/200 on the said road , considers 
it expedient to collect the toll at the three toll collection centres constructed at Kilometer 10/000 
(near Hadolti village ), Kilometer 50/000 (near Kharabkhand village ) and Kilometer 90/000 ( near 
Vijaynagar village ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Notification , Public 
Works Department, No.PSP.2002/CR -8/ Road - 9 , dated the 15th April 2005 , levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification , 
passing through improved section of the Shirur-Mukhed Narsi- Biloli road (State Highway No.225 ) 
between Narsi -Biloli to State Border in Kilometer 72/500 to 105/200 with effect from the 16th 
April 2005 to the 30th June 2016 at the toll collection centre constructed near Vijaynagar in 
Kilometer 90/000 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Notification , Public 
Works Department, No. PSP . 2008 /CR - 153 /L.B.2 /Road -9 , dated the 14th June 2014 , rescinded the 
said Government Notification dated the 15th April 2005 and levied the toll on the classes of 
motor vehicles specified in column ( 2) of the schedule appended to the said notification , passing 
through two lanned Shirur- Tajband Mukhed -Narsi Road (State Highway No. 225 ) in Kilometers 
0/000 to 72/500 and two lanned with paved shoulder Narsi-Biloli to State Border Road (State 
Highway No.225 ) in Kilometers 72/500 to 105/200 on the said road at three toll collection centre 
constructed at Kilometer 10/000 (near Hadolti village ), Kilometer 50/000 ( near Kharabkhand 
village) and Kilometer 90/000 (near Vijaynagar village ) on the said road for the period commencing 
from the 18th June 2014 and ending on 17th December 2014 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public 
Works Department, No. PSP.2008 /CR - 153/L.B.2/Road - 9, dated the 17th December 2014 , levied 
the toll on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the schedule appended to the 
said notification ,passing through two lanned Shirur- Tajband Mukhed - Narsi Road ( State Highway 
No.225 ) in Kilometers 0/000 to 72/500 and two lanned with paved shoulder Narsi-Biloli to State 
Border Road ( State Highway No.225 ) in Kilometers 72/500 to 105/200 on the said road at three 
toll collection centres constructed at Kilometer 10/000 (near Hadolti village ), Kilometer 50/000 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ -फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


( near Kharabkhand village ) and Kilometer 90/000 (near Vijaynagar village ) on the said road with 
effect from the 18th December 2014 to 17th December 2015 ; 

And , whereas the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said 
period up to the 17th December 2016 ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1-0 ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government 
of Maharashtra hereby declares that the toll shall be levied on the classes of motor vehicles 
specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto and on the tailors drawn by such motor 
vehicles, passing over the said road constructed under the “ Design , Built , Finance , Operate and 
Transfer (DBFOT ) Scheme" by M / s Kalyan Toll Highways Private Limited , Indore , at their 
expenses , and at the rates specified against each of the said vehicles in column ( 3 ) of the said 
Schedule , and collected at three toll collection centres constructed at kilometer 10/000 (near 
Hadolti village ), kilometer 50/000 (near Kharabkhand village ) and kilometer 90/000 (near 
Vijaynagar village ) on the said road for the period commencing from the 18th December 2015 and 
ending on 17th December 2016 . 

Schedule 


Sr. 
No. 


Particulars of 
Motor Vehicles 


Rate of toll per trip ( in rupees ) 
18th Dec, 2015 1st April 2016 

to 
31st March 2016 17th Dec. 2016 
(3 ) 

( 4 ) 


to 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


NIL 


NIL 


NIL 


NIL 


55 


65 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler , 
Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto -Rickshaw 

permitted to carry three passengers excluding driver . 
2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles 

Act , 1988 (59 of 1988 ) , 
( a ) Car , Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander 

and any other similar vehicles having carriage 
capacity upto twelve passengers excluding driver 

and Six Seater Auto Rickshaw ( Tum - Tum ); 
( b ) Mini Bus or any other similar vehicles having 

carriage capacity of more than twelve and upto 
twenty passengers excluding driver and goods 
carriage vehicles except vehicles included in 

entries at serial numbers 3 , 4 and 5 . 
3 Trucks (two axles ), Buses . 
4 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor 

vehicle defined in the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 
1988 ), such as three axle vehicles except vehicles 
covered by the entry at serial number 3 above . 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor 
vehicles as defined in the Motor Vehicle Act, 1988 
(59 of 1988 ), such as Truck - Trailer combination , 
multi - axle vehicles having more than three axles 
and except vehicles covered by the entry at serial 
numbers 3 and 4 above . 


110 


130 


180 


210 


270 


320 


1. For the purpose of this notification , M / s Kalyan Toll Highways Private Limited , Indore 
is authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection centres constructed at 
kilometer 10/000 ( near Hadolti village ), kilometer 50/000 (near Kharabkhand village) and 
kilometer 90/000 (near Vijaynagar village ) on abovementioned road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


९ 


2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

( 1) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India , Governor of State , 
Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 

(ii) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 
and Maharashtra Legislative Council. 

( iii ) Vehicles carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 
Legislative Council and Parliament. 

( iv ) Buses of the Maharashtra State Road Transport Corporation (ST). 
( v ) School Buses . 
( vi) State and Central Government vehicles . 
(vii) Defence vehicles . 
( viii ) Police Department vehicles . 
( ix ) Post and Telegraph Department vehicles. 
( x ) Ambulances . 
( x1) Hearses . 

( xii) Fire fighting vehicles . 
3. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of all the toll collection centres . A computerised toll receipt shall be passed on each 
and every occasion of recovery of toll . 

4. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of all the toll collection centres . 
Notes.Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(1) 10 per cent, rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 
advance . 

( ii) 20 per cent, rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 
in advance . 

(iii ) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 
times of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be 
valid up to 12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass. 

( iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


२८२ 


सोमवार डिसेंबर २८, २०१५ / पौष ७, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगूरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ . 

क्रमांक जमीन २०१५ / प्र.क्र . २०४ / ज -१.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. ४१) याच्या कलम ३३० - अ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे असा निदेश देते की , उक्त संहितेच्या कलम ३७ अ ची पोट- कलमे ( १) व ( २ ) 
खालील राज्य शासनाचे अधिकार हे जेथवर, कोणत्याही सरकारी जमिनीवर किंवा नझूल जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या कोणत्याही इमारतीच्या 
कोणत्याही निवासी , वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक परिवास्तुच्या विक्रीशी अथवा हस्तांतरणाशी संबंधित असतील तेथवर ते, जिल्हाधिकारी देखील 
त्याच्या अधिकारितेच्या हद्दींच्या आत, शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांना अधीन राहून , वापर करू शकतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ -फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


११ 


RURAL AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th December 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. Jamin 2015 /CR - 204 / J - 1.- In exercise of the powers conferred by section 330 - A of the 
Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), the Government of Maharashtra 
hereby directs that the powers of the State Government under sub -sections ( 1) and ( 2 ) of section 
37A of the said Code in so far as the same relate to sale or transfer of any residential, commercial 
or industrial premises of any building erected on any Government land or Nazual land , shall also 
be exercisable by the Collector, within the limits of his jurisdiction . subject to the general or 
special orders issued by the Government in this regard . from time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 
Principal Secretary to Government. 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


२८३ 


गुरुवार, डिसेंबर ३१ , २०१५ /पौष १०, शके १९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


" 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक व्हीपीएम .२०१५ / प्र.क्र . १४० /पंरा-४ ( २२).- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५९ चा ३ ), याच्या कलम १७६, पोट 
कलम ( २) चा खंड ( सव्वीस) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या व त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी शासन अधिसूचना 
क्रमांक व्हीपीएम. २०१५ / प्र.क्र .१४० /पंरा ४ ( २२ ), दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता, आणि याद्वारे 
नोटीस देण्यात आली होती, उक्त मसुदा दिनांक ७ डिसेंबर , २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल 

आणि, ज्याअर्थी, उक्त नियम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आणि त्या विचारात घेऊन ; 

आता, म्हणून , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९ ५८ ( सन १९ ५ ९ चा ३ ), याच्या कलम १७६, पोट-कलम ( २), खंड ( सव्वीस ) अन्वये 
महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या व त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम , १९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 
१. संक्षिप्त नाव .. 

या नियमांना 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी ( सुधारणा ) नियम , २०१५ असे म्हणावे. 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० ( यात यापुढेज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) मधील भाग 
२ मधील नियम ६ ते २० ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येतील 

६. व्याख्या.– विषयात किंवा संदर्भात तविरुद्ध काहीही नसेल तर, या भागात, 
( क ) “ वार्षिक 

मूल्य दर तक्ता ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 
( १९ ५८ चा ६० ) मधील तरतुदीं अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजार मूल्य निश्चित करणे) नियम, १९ ६५ मध्ये 
त्यावेळी अंमलात असलेला आणि त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार दर्शविण्यात आलेला वार्षिक मूल्य दर 
तक्ता, असा आहे ; 


२ . 


१३ 


“ वार्षिक मूल्य दर 


" . 


फलाट , 


. 


भांडवली मूल्य 


" 


" 


मालक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 
( ख ) 

याचा अर्थ वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेले इमारत किंवा जमीन यांचे वार्षिक 
मूल्य दर , असा आहे ; 
( ग ) 

इमारतीचे क्षेत्रफळ याचा अर्थ कोणत्याही साहित्याचा वापर करून उभारण्यात येणारे बांधकाम मग ते मानवी 
निवासासाठी वापरण्यात येत असो किंवा नसो असा आहे आणि त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल , 

( एक ) बांधकामाचा पाया , भिंती, प्लिंथ, जमीन, छप्पर , चिमणी, नळ , मोऱ्या आणि इमारतीतील अन्य सेवा, 
कायमस्वरुपी 

( दोन ) व्हरांडा, सज्जा, आढे आणि भिंत यामधील काम, बांधकामालगत पुढे आलेला भाग (प्रोजेक्शन्स ), 
( तीन ) इमारतीचा भाग किंवा इमारतीस जोडलेला भाग , 

( चार ) सर्व बाजूंनी जमीन किंवा जागा व्यापणाऱ्या , व्यापण्यासाठी उद्देशित असलेल्या भिंती, मोकळया जागेवरील 
बांधकाम , 

(पाच ) साठवणीसाठी बांधण्यात आलेल्या टाक्या , 

( सहा ) पवनचक्कीकरिता आवश्यक असलेल्या मनोऱ्याचेतळघर क्षेत्र , दळणवळणाकरिता मनोरे आणि इतर प्रयोजनांकरिता 
वापरण्यात येणारे मनोरे आणि त्यांची कार्ये पार पाडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या खुल्या जागा. 

( घ ) “ भांडवली याचा अर्थ वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेले वार्षिक मूल्य दर आणि बांधकामाच्या 
प्रकारानुसार बांधकामाचे दर आणि इमारतीचे क्षेत्रफळ तसेच अनुसूची अ मधील तक्ता २ मध्ये नमूद केलेला इमारतीच्या वयोमानानुसार 
घसारा दर आणि तक्ता १ मध्ये नमूद केलेला इमारतीच्या वापरानुसार भारांक विचारात घेऊन निश्चित केलेले भांडवली मूल्य असा आहे. 

( ङ ) भोगवटादार ” या संज्ञेत, इमारतीचाकिंवा जमिनीचा मालक , अभिकर्ता किंवा भाडेकरू म्हणून ती इमारत किंवा जमीन 
प्रत्यक्ष कब्जात असणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश होतो ; 
( च ) 

या संज्ञेत एखादी इमारत किंवा जमीन भाडयाने दिली असेल तर अशा व्यक्तीचा इमारतीचेकिंवा जमिनीचे 
भाडे ज्यास मिळते किंवा मिळण्यास जो हक्कदार आहे अशा व्यक्तीचा समावेश होतो ; 

( छ ) " बांधकामाचा दर याचा अर्थ वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले बांधकामाचे दर असा आहे 

( ज ) घसारा दर ” याचा अर्थ अनुसूची अ मधील तक्ता २ मधील स्तंभ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या इमारतीच्या 
वयोमानानुसार अनुक्रमे स्तंभ ( २) व ( ३) मध्ये दर्शविलेल्या घसारा वजावटीनंतर होणारी मूल्याची टक्केवारी, असा आहे ; 

( झ ) अनुसूची अ ” याचा अर्थ या नियमांच्या भाग-२ सोबत जोडलेली अनुसूची अ असा आहे ; 

( ज ) “ आदिवासी व डोंगराळ भाग ” याचा अर्थ शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी उपयोजनेंतर्गत समाविष्ट 
केलेल्या गावांचे क्षेत्र आणि शासनाच्या नियोजन विभागाने डोंगराळ क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट केलेली गावे असा आहे 
आणि त्यामध्ये शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या इतर गावांच्या क्षेत्राचा देखील समावेश असेल ; 

( ट ) इमारतीचा वापर आणि त्याचा भारांक याचा अर्थ अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील स्तंभ ( २ ) मध्ये 
विनिर्दिष्टत केलेला इमारतीचा वापर आणि स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला त्यांचा भारांक , असा आहे ; 

७. इमारती व जमिनी यांवरील कराचा दर.- (१ ) इमारती व जमिनी यावर कर बसविण्याचे ज्या पंचायतीने ठरविले असेल , 
अशा प्रत्येक पंचायतीने , उप -नियम ( ४ ) च्या तरतुदीस अधीन राहून आणि नियम ३ व ४ यांत विहीत केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्यानंतर, 
भांडवली मुल्यावर आधारित इमारत किंवा जमिनीचे पुढील गणिती सुत्रानुसार भांडवली मूल्य निश्चित करून , तिच्याकडून ठरविण्यात येईल 
अशा दराने असा कर बसविला पाहिजे, परंतु असा दर , हा अनुसूची अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या किमान दरापेक्षा कमी व कमाल दरापेक्षा 
अधिक असता कामा नये : 

( क ) ज्या कोणत्याही ग्रामीण भागाकरीता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये इमारतीचे स्वतंत्र वार्षिक मूल्य दर विनिदिष्ट केलेले 
नाही, त्या ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये विर्निदिष्ट केलेले जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर आणि इमारतीच्या 
बांधकामाच्या प्रकारानुसार बांधकामाचेदर, अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील इमारतीच्या वापरानुसार भारांक आणि तक्ता २ मधील 
इमारतीचे वयोमानानुसार घसारा दर विचारात घेऊन पुढील गणिती सूत्रानुसार इमारतीचे भांडवली 

मूल्य 

निश्चित करण्यात येईल, 
इमारतीचे भांडवली मूल्य = [ ( इमारतीचे क्षेत्रफळ ४ जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर ) + 

( इमारतीचे क्षेत्रफळ x इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रकारानुसार बांधकामाचे दर 
x घसारा दर ) ] x इमारतीच्या वापरानुसार भारांक ; 


“ 


" 


. 


. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


. 


( ख ) ज्या ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये इमारतीचे स्वतंत्र वार्षिक मूल्य दर विनिदिष्ट केलेले आहेत , त्या 
ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये विनिदिष्ट केलेले इमारतीचे वार्षिक मूल्य दर , अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील 
इमारतीच्या वापरानुसार भारांक आणि अनुसूची अ मधील तक्ता २ मधील इमारतीचे वयोमानानुसार घसारा दर विचारात घेऊन पुढील 
गणिती सूत्रानुसार इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येईल , 
इमारतीचे भांडवली मूल्य = इमारतीचे क्षेत्रफळ x इमारतीचे वार्षिक मूल्य दर x 

घसारा दर x इमारतीच्या वापरानुसार भारांक 
( ग ) जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर विचारात घेऊन पुढील गणिती सूत्रानुसार जमिनीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येईल , 

जमिनीचे भांडवली मूल्य = जमिनीचे क्षेत्रफळ x जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर ; 
( २) वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये विनिदिष्ट केलेल्या “ मुद्रांक शुल्क मुल्यांकनाच्या महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ” काहीही 
अंतर्भूत असले तरी, या नियमांमध्ये केलेल्या तरतुदी, राज्याच्या विधिमंडळाने तयार केलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीवर किंवा 
राज्य विधिमंडळ कायदा करण्यास अथवा सुधारणा करण्यास सक्षम आहे अशा कोणत्याही कायद्यास, जेथवर असा कायदा उक्त तरतुदींशी 
किंवा नियमांशी विसंगत नसेल तेथवर , अभिभावी असतील आणि असा कायदा अशा विसंगतीपुरताच अशा बाबीस लागू होण्याचेबंद होईल 
अथवा लागू होणार नाही . 

( ३ ) पवनचक्की, दळणवळण व इतर प्रयोजनांकरिता वापरण्यात येणारे मनोरे व त्यांची कार्ये पार पाडण्याकरिता आवश्यक 
असलेल्या जमिनी यावर कर बसविण्याचे ज्या पंचायतीने ठरविले असेल , अशा प्रत्येक पंचायतीने, उपनियम ( ४ ) च्या तरतुदीस अधीन 
राहून आणि नियम ३ व ४ यांत विहीत केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्यानंतर, उक्त मनोरे व जमिनी यांच्या संपूर्ण क्षेत्रफळावर ( प्रति चौरस 
फुटाच्या आधारे) संबंधित ग्रामपंचायतीने अनुसूची अ मधील तक्ता ५ मध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या दराने ठरविल्यानुसार असा कर बसविला 
पाहिजे : 

परंतु, संबंधित ग्रामपंचायतीने ठरविलेला कराचा दर , हा अनुसूची अ मधील तक्ता ५ मधील स्तंभ ( ४ ) व ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या किमान दरापेक्षा कमी व कमाल दरापेक्षा अधिक असता कामा नये . 
( ४) पुढील जमिनी व इमारती यांना उप -नियम (१), अन्वये कर बसविण्यातून सूट देण्यात आली पाहिजे : 

( क ) स्थानिक प्राधिकारी संस्थांच्या मालकीच्या, आणि केवळ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या किंवा 
उपयोगात आणण्याचा इरादा असलेल्या आणि नफ्याच्या प्रयोजनासाठी उपयोगात न आणल्या जाणाऱ्या किंवा उपयोग करण्याचा इरादा 
नसलेल्या जमिनी व इमारती 

( ख ) सरकारच्या मालकीच्या जमिनी व इमारती मग त्या नफ्याच्या प्रयोजनाकरिता उपयोगात आणल्या जात असोत वा नसोत 
किंवा उपयोगात आणण्याचा इरादा असो वा नसो ; 
( क ) केवळ धार्मिक , शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या जमिनी व इमारती ; 

स्पष्टीकरण . - १. धार्मिक प्रयोजनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या मालमत्तेमधील ज्या भागात प्रार्थना होते 
त्याव्यतिरिक्त असलेल्या निवासी, कार्यालयीन, व्यावसायिक इत्यादी कारणाकरिता वापरात असणाऱ्या भागास कर आकारणी 
करण्यात येईल. 
२. शैक्षणिक प्रयोजनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या मालमत्तेमधील वर्ग खोल्या, ग्रंथालय, प्रयोग शाळा , 

कार्यालय , 
क्रिडांगण , प्रेक्षागृह याव्यतिरिक्त वसतिगृह , कर्मचारी निवासस्थाने , उपाहारगृह , व्यावसायिक इत्यादी कारणाकरिता वापरात 
असणाऱ्या भागास कर आकारणी करण्यात येईल . 

३. ज्या धर्मादाय संस्थांना आयकर अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . ४३ ) अन्वये सूट देण्यात आली 
आहे त्याच धर्मादाय संस्थांना कर आकारणीतून सूट देण्यात येईल आणि इतर धर्मादाय संस्था कर पात्र असतील . 

( घ ) संरक्षण दलातील शौर्य पदक किंवा सेवापदक धारक व अशा पदक धारकांच्या विधवा किंवा अवलंबितांच्या वापरात 
आणल्या जाणाऱ्या फक्त एकच निवासी इमारतीस, करातून माफी असेल : 

परंतु, अशा कर माफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीने , ती व्यक्ती शोर्य पदक किंवा सेवा पदक धारक किंवा ती व्यक्ती उक्त पदक 
धारकाची विधवा किंवा अवलंबित असल्याबाबतचेजिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करील ; 

( ङ ) युनायटेड स्टेटस् टेक्निकल को - ऑपरेशन मिशनच्या सेवक वर्गातील सदस्याच्या मालकीच्या नफ्याच्या कारणासाठी 
उपयोगात न आणल्या जाणाऱ्या किंवा उपयोगात आणण्याचा इरादा नसलेल्या जमिनी व इमारती ; आणि 


- 


" 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३९ 

( च ) आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनींना करातून माफी असेल, परंतु अशा भागातील जमिनींचा औद्योगिक , पर्यटन 
किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वापर होत असल्यास अशा जमिनींना कर आकारणी करण्यात येईल : 

परंतु, या नियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , भारतीय रेल्वे अधिनियम, १८ ९० ( सन १८ ९० चा अधिनियम क्र . ९ ) याच्या 
कलम १३५ खालील किंवा रेल्वे ( स्थानिक प्राधिकारी कर आकारणी ) अधिनियम, १९ ४१ ( सन १ ९ ४१ चा अधिनियम क्र .२५ ), याच्या 
कलम ३ खालील अधिसूचनेनुसार जो कर किंवा त्या ऐवजी रक्कम देण्याबद्दल रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे अशा कोणत्याही जमिनी 
किंवा इमारती यांस कर माफी आहे असे समजण्यात येणार नाही . 

८. कोणत्या तारखेपासून कर अमलात येईल ते.- दिनांक १ एप्रिल रोजी सुरू होणाऱ्या व ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या वर्षासाठी 
कर बसविण्यात येईल आणि तो कोणत्याही वर्षातील १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर किंवा १ जानेवारी या तारखांव्यतिरिक्त, इतर तारखांस 
अंमलात येणार नाही ; आणि तो एप्रिल व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर दिवशी अंमलात आला असेल तर तो त्यानंतर येणाऱ्या , १ एप्रिलपर्यंत 
तिमाहीने बसविण्यात आला पाहिजे. 

९. आकारणी यादी तयार करणे.- ( १) कर आकारणी समिती पुढील गोष्टी दर्शविणारी आकारणी यादी तयार 


करील , 


( क ) प्रत्येक इमारतीचाकिंवा जमिनीचा अनुक्रमांक ; 
( ख ) प्रत्येक इमारतीचा प्रकार म्हणजेच ती पुढील प्रकारची आहे किंवा कसे , 

( एक ) झोपडी किंवा मातीची इमारत ( यामध्ये मातीच्या किंवा कुडाच्या भिंती, मातीतील कच्च्या विटांच्या भिंती, 
मातीचा गिलावा, मंगलोरी कौले, ॲसबेस्टास शीट किंवा टिनाचे पत्रे असलेले छत यांसारख्या इमारतींचा समावेश होईल ) , 

( दोन ) दगड किंवा विटा वापरलेली मातीची इमारत ( यामध्ये लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर , मातीत बांधकाम केलेल्या 
दगडांच्या किंवा विटांच्या भिंती, शहाबादी फरशी, मड फ्लोरिंग किंवा इतर प्रकारचे फ्लोरिंग, स्लॅब व्यतिरिक्त बांधकाम 
यासारख्या इमारतीचा समावेश होईल ), 

( तीन ) दगड-विटांची व चुना किंवा सिमेंट वापरून उभारलेली इमारत ( यामध्ये लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर, आर.सी.सी. 
स्लॅब, विटांची भिंत, आतून-बाहेरुन पलॅस्टर, कच्चेकिंवा सिमेंट फ्लोरिंग यांसारख्या इमारतीचा समावेश होईल ). 

( चार ) आर.सी.सी पद्धतीची इमारत ( यामध्ये आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर स्वरूपाची इमारत , आर.सी.सी स्लॅब , विटांची 
किंवा काँक्रिट ब्लॉकची भिंत , मॉर्टरमध्ये जुडाई, भिंतींना आतून- बाहेरुन प्लॅस्टर , टाईल्स फ्लोरिंग, मार्बल किंवा ग्रॅनाईट यांचा 
वापर करून बांधलेली इमारत यांचा समावेश होईल ). 
( ग ) प्रत्येक इमारतीच्या ज्ञात मालकाचे व ती ताब्यात असणाऱ्याचे नाव ; 
( घ ) प्रत्येक इमारतीचे क्षेत्रफळ ; 
( ङ ) प्रत्येक इमारतीचे वयोमान व बांधकाम वर्ष ; 
( च ) प्रत्येक इमारतीचा वापर म्हणजेच ती पुढीलप्रमाणे आहे किंवा कसे : 

१. निवासी 
२. वाणिज्यिक ; 

३. औद्योगिक ; 
( छ ) प्रत्येक इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यावर आधारित आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम . 
( २) आकारणीची अशी यादी तयार करण्याच्या प्रयोजनाकरिता कर आकारणी समितीतील सदस्य किंवा समितीच्या प्राधिकाराखाली 
काम करणारी व्यक्ती किंवा समितीच्या सूचनांनुसार काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस गावातील कोणत्याही इमारतीचीकिंवा जमिनीची 
तपासणी करता येईल . 

( ३) भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारणी करण्यासाठी कर आकारणी समिती गठित करण्यात येईल. कर आकारणी 
समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश राहील 
( एक ) सरपंच 

अध्यक्ष ; 
( दोन ) उपसरपंच 

सदस्य ; 
( तीन ) शाखाकिंवा कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद ( बांधकामे ) 

सदस्य ; 
( चार ) विस्तार अधिकारी ( ग्रामपंचायत ) 

सदस्य ; 
(पाच ) ग्रामविकास अधिकारी किंवा ग्रामसेवक ( पंचायतीचा सचिव ) : 

सदस्य - सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१ , २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २ , शके १९ ३९ 

कर आकारणी समिती शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, इमारतीचा प्रकार , घसारा दर , इमारतीच्या वापरानुसार भारांक , इमारत किंवा 
जमिनीचे क्षेत्रफळ, कराचा दर आणि इमारत किंवा जमिनीचे भांडवली मूल्य विचारात घेऊन कर आकारणी यादी अंतिम करील. 

( ४ ) कर आकारणी समितीच्या कामकाजावर संनियंत्रण ठेवण्याचे काम संनियंत्रण समिती करेल . तसेच ही समिती कर आकारणीमध्ये 
येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कर आकारणी समितीस सहाय्य करेल . संनियंत्रण समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश 


राहील : 


•. 


सदस्य सचिव . 


•. 


( एक ) गट विकास अधिकारी 

अध्यक्ष ; 
( दोन ) उप अभियंता, जिल्हा परिषद ( बांधकामे ) 

सदस्य ; 
( तीन ) सहाय्यक गट विकास अधिकारी 

[ पद उपलब्ध नसल्यास विस्तार अधिकारी (पंचायत )] 
१०. कर देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे नाव निश्चितपणे माहीत करून घेणे शक्य नसेल तर त्यास कसे 
नामोद्दिष्ट करावे. -कर देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे नाव निश्चित माहिती करून घेणे शक्य नसेल, तर उक्त यादीत 
आणि उक्त व्यक्तीवर बजावणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही नोटिशीत आणखी कोणतेही वर्णन न लिहिता “ जागा धारण करणारा ” असे 
त्यास नामोद्दिष्ट केल्यास ते पुरेसे होईल . 

११. हरकती दाखल करण्यासाठी ठरविलेल्या मुदतीची नोटीस प्रसिद्ध करणे. कर आकारणी समितीकडून आकारणीची 
यादी पूर्ण झाल्यानंतर , कर आकारणी समितीचा सदस्य- सचिव नोटीस देऊन ती यादी कार्यालयात तपासणीसाठी सर्वांना खुली आहे आणि 
अशा नोटिशीच्या तारखेपासून तीस दिवसापर्यंत येणाऱ्या हरकतीवर विचार करण्यात येईल व त्यावर निर्णय देण्यात येईल , अशी व्यापक 
प्रसिद्धी देईल : 

परंतु , जर कोणत्याही व्यक्तीने, ती व्यक्ती, सर्वसामान्यतः गावात राहात नसल्याने तिला कोणतीही गोष्ट कळवावयाची असल्यास 
तिच्या बाबतीत विनिदिष्ट करण्यात आलेल्या पत्त्यावर कळविण्यात यावी, असे पंचायतीला पूर्वीच कळविले असेल तर , नोटिशीची प्रत 
डाकेने अशा व्यक्तीला पाठविण्यात यावी . 

१२. आकारणी यादीची तपासणी. - कोणत्याही मालमत्तेचा मालक किंवा भोगवटादार म्हणून ज्याचे नाव यादीत समाविष्ट 
करण्यात आले असेल अशा प्रत्येक व्यक्तीस कोणत्याही मालमत्तेचा मालक म्हणून किंवा भोगवटा करणारा म्हणून दावा सांगणाऱ्या प्रत्येक 
व्यक्तीस, यादीत समाविष्ट असलेली कोणतीही मालमत्ता कब्जात असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या व अशा व्यक्तीच्या अभिकर्त्यास , ती यादी 
तपासता येईल आणि तिच्यातील उतारा त्यासाठी कोणतीही रक्कम न देता घेता येईल . 

१३. आकारणी यादीबाबतच्या हरकतींवर विचार करणे व यादीचे अधिप्रमाणन करणे. ( १ ) आकारणी यादीसंबंधीच्या 
सर्व हरकतींवर यथास्थिती कर आकारणी समितीकडून नियम ११ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशीत निर्दिष्ट केलेल्या तारखेस किंवा 
त्यानंतरच्या कोणत्याही तारखेस विचार करण्यात येईल व निर्णय देण्यात येईल आणि कर आकारणी समितीचा निर्णय, आकारणीस हरकत 
घेणाऱ्या व्यक्तीस कळविण्यात येईल. 


( २ ) अपील करण्यात येईल तेव्हा पंचायत समितीने किंवा स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार किंवा यथास्थिती कर आकारणी 
समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार यथोचितरित्या तयार करावयाच्या व अधिप्रमाणित करावयाच्या आकारणी यादीमध्ये आवश्यक त्या सर्व 
सुधारणा 

आकारणी यादीत करण्याची व्यवस्था पंचायत करील आणि इतर बाबतीत आकारणीची अशी यादी, कर आकारणी समितीचे 
अध्यक्षकिंवा यथास्थिती सदस्य- सचिव यांच्या सहीने, ज्या वर्षात तयार करण्यात आली असेल त्या वर्षाच्या ३१ जुलैच्या आत अशी यादी 
अधिप्रमाणित करण्यात येईल . 

१४. अधिप्रमाणित केलेल्या यादीतील नोंदी निर्णायक पुरावा असणे.- निकटपूर्वीच्या नियमान्वये अधिप्रमाणित केलेल्या 
यादीतील नोंदी, या नियमान्वये बसवणायोग्य करांच्या रकमेचानिर्णायक पुरावा 

असतील . 
१५. आकारणी यादीची सुधारणा.- (१) आकारणी यादीतील कोणत्याही मालमत्तेच्या बाबतीत एखादी नोंद आकस्मिकपणे 
किंवा चुकीने वगळण्यात आली असेल तर किंवा करण्यात आली असेल तर कर आकारणी समितीस कोणत्याही वेळी, अशा कोणत्याही 
मालमत्तेच्या बाबतीत किंवा आकारणीची यादी तयार करण्यात आल्यानंतर एखादी इमारत बांधण्याचे, तिच्यात फेरफार करण्याचे, भर 
घालण्याचेकिंवा ती पुन्हा बांधण्याचे काम पूर्ण झाले असेल तर, अशा बांधलेल्या, फेरफार केलेल्या, भर घातलेल्या किंवा संपूर्णतःकिंवा 
अंशतः 

पुन्हा बांधलेल्या अशा कोणत्याही इमारतीच्या बाबतीत कोणतीही नोंद नवीन दाखल करुन किंवा कोणत्याही नोंदीत फेरफार करुन 
आकारणीच्या यादीत फेरफार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र तसे करण्यापूर्वी असा फेरफार केल्यामुळे प्रतिकूल परिणाम होण्याचा संभव 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ /माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


१७ 


असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, फेरफारासंबंधीची कोणतीही हरकत ज्या तारखेपूर्वी स्वीकारण्यात येईल त्या तारखेसंबंधात माहिती देणारी 
नोटीस देण्यात आली पाहिजे. हरकत स्वीकारण्याची तारीख नोटीस बजाविण्यात आल्याच्या तारखेनंतर एक महिन्याआधीची असता कामा 


नये . 


( २) अशा कोणत्याही फेरफारामुळे प्रतिकूल परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून अशा नोटिशीत ठरविण्यात 
आलेल्या मुदतीपूर्वी, पोट-नियम (१ ) अन्वये घेतलेली हरकत जणू काही नियम ११ अन्वये ती घेतली होती असे समजून , त्या हरकतीचा 
विचार करण्यात येईल . 

( ३ ) या नियमान्वये केलेली कोणतीही नोंद किंवा केलेला कोणताही फेरफार हा जणू काही अशी नोंद किंवा असा फेरफार हा 
बांधलेल्या, फेरफार केलेल्या , भर घातलेल्या किंवा पुन्हा बांधलेल्या कोणत्याही इमारतीच्या बाबतीत ज्या दिवशी , अशी इमारत बांधण्याचे, 
तीत बदल करण्याचे, भर घालण्याचेकिंवा ती पुन्हा बांधण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले तो दिवस किंवा ज्या तारखेस नवीन बांधकाम , 
फेरफार , भर घातलेले किंवा पुन्हा बांधलेले बांधकाम प्रथमतः भोगवटयात आले असेल ती तारीख, या दोहोंपैकी जी प्रथमतः येईल त्या 
दिवशी किंवा इतर बाबतीत ज्या वर्षी अशी नोंद किंवा फेरफार समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात होती त्या चालू आर्थिक वर्षातील 
सर्वात आधीच्या दिवशी केलेली नोंद किंवा फेरफार आहे असे समजून अंमलात येईल; आणि कर किंवा यथास्थिती वाढविलेला कर हा , 
वर्षाच्या अशा दिवसानंतर उरलेल्या भागाचे संपूर्ण वर्षाशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात त्यावर्षी बसविण्यात येईल . 

१६. इमारत पाडणे किंवा काढून टाकणे, इत्यादीबाबत सरपंचास नोटीस देणे.- ( १) कराची रक्कम देण्यास पात्र असलेली 
कोणतीही इमारत किंवा तिचा कोणताही भाग पाडण्यात किंवा काढून टाकण्यात आला किंवा जळालाकिंवा पडला असेल तर, उक्त कर 
देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या व्यक्तीने सरपंचास त्याबाबत लेखी नोटीस दिली पाहिजे . 

( २ ) अशी नोटीस देण्यात येईपर्यंत , उपरोक्त व्यक्ती जर अशी इमारत किंवा तिचा कोणताही भाग पाडण्यात किंवा काढून टाकण्यात 
आला नसता, जळाला नसता किंवा यथास्थिती पडला नसता, तर त्यास अशा इमारतीच्या बाबतीत जो कर द्यावा लागला असता तो कर 
देण्याचे चालू ठेवण्यासाठी जबाबदार असेल . 
१६- अ. मालमत्तेवरील मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याची नोटीस पंचायतीला देणे आणि आकारणी यादीत 

सुधारणा 
करणे.-( १ ) केव्हाही कर देण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेवरील मालकी हक्क हस्तांतरित अथवा अभिहस्तांकित केला तर, 
अशावेळी हस्तांतरित करणारी अथवा अभिहस्तांकित करणारी व्यक्ती किंवा जिच्याकडे मालकी हक्क हस्तांतरित केला आहे किंवा 
अभिहस्तांकित केला आहे ती व्यक्ती यांनी अनुक्रमे अंतिम व्यवहार झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत हस्तांतरित केल्याबद्दल 
किंवा अभिहस्तांकित केल्याबद्दल सरपंचास किंवा पंचायतीने याबाबतीत अधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस नोटिशीने कळवील. 

( २) अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या संबंधात कर देण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास , ज्या व्यक्तीला वारस किंवा 
अन्यथा त्या मालमत्तेचा मालकी हक्क हस्तांतरित केला आहे किंवा अभिहस्तांकित केला आहे , ती व्यक्ती मृत्युच्या तारखेपासून एक 
वर्षाच्या आत मृत्युबाबत आवश्यक पुरावा सादर करून सरपंचकिंवा अधिकृत व्यक्ती यास नोटिशीने कळवील. 

( ३) पोट नियम (१ ) किंवा ( २ ) याखाली नोटीस मिळाल्यानंतर पंचायतीस त्या बाबतीत स्थानिक चौकशी करून पडताळणी 
केल्यानंतर आणि हरकती मागविण्यासाठी व त्या विचारार्थ स्वीकारण्यासाठी नियम ११ ते १३ मध्ये विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरून 
पंचायतीच्या बैठकीत ठराव मंजूर करून यथोचितरित्या तयार व अधिप्रमाणित करावयाच्या आकारणी सूचीत आवश्यक सुधारणा करण्याची 
व्यवस्था करता येईल . 

( ४ ) पोट नियम ( ३ ) अन्वये अशी नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत पंचायतने जर आकारणी यादीत 
आवश्यक सुधारणा करण्याची व्यवस्था करण्यात कसूर केली असेल तर आकारणी यादी यथोचितरित्या सुधारित असल्याचे समजण्यात 
येईल . 

१७. आकारणी यादी दर चार वर्षांनी सुधारित करणे.-( १) कर आकारणी समितीने दर चार वर्षांनी आकारणीमध्ये पूर्णतः 
सुधारणा करील. कर आकारणी समिती वार्षिक मूल्य दर तक्त्यानुसार सुधारित भांडवली मूल्य निश्चित करण्यासाठी त्या त्यावेळी अंमलात 
असलेले वार्षिक मूल्य दर आणि बांधकामांचे दर विचारात घेईल आणि त्यानुसार कर आकारणी करण्यात येईल : 

परंतु , पंचायतीस स्वतः होऊन किंवा, कोणत्याही व्यक्तीने तिच्याकडे त्याबाबतीत अर्ज केल्यानंतर नियम १३ अन्वये अधिप्रमाणित 
करण्यात आलेल्या आकारणी यादीत दरवर्षी फेरफार करता येतील आणि नियम ९ ते १६ च्या तरतुदी, त्या ज्याप्रमाणे त्या तरतुदींन्वये तयार 
केलेल्या आकारणीच्या यादीस लागू होतात त्याप्रमाणेच त्या अशा फेरफाराच्या संबंधातही लागू होतील. 

( २ ) आकारणीची अशी यादी , कर आकारणी समितीचे अध्यक्ष किंवा यथास्थिती सदस्य - सचिव यांच्या सहीने , ज्या वर्षाशी अशा 
फेरफाराचा संबंध असेल त्या वर्षाच्या ३१ जुलैच्या आत अधिप्रमाणित करण्यात येईल. 


भाग चार ब -३ 


१८ 


. 


ज्या 


. 


देईल : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३९ 

१८. कर प्रथमतः कोणाकडून वसूल करता येईल . - ज्या इमारतीवर किंवा जमिनीवर कर आकारण्यात आला असेल त्या 
इमारतीचा किंवा जमिनीचा भोगवटा करणारी व्यक्ती ही अशा इमारतीची किंवा जमिनीची मालक असेल तर, अशा इमारतीचा किंवा 
जमिनीचा प्रत्यक्ष भोगवटा करणाऱ्याकडून प्रथमतः कर वसूल करण्यात येईल . 

जर अशी जमीन किंवा इमारत स्वतः मालकाच्या ताब्यात नसेल, तर असा कर पुढील व्यक्तींकडून प्रथमतः वसुली योग्य 
असेल 

( क ) जर ती मालमत्ता भाड्याने दिली असेल तर, पट्टाकाराकडून ; 
( ख ) जर ती मालमत्ता पोट - भाडयाने दिली असेल तर , 

वरिष्ठ पट्टाकाराकडून ; 
( ग ) जर ती मालमत्ता भाडयाने दिली नसेल तर , तिच्याबाबतचा हक्क ज्याच्याकडे निहित असेल त्या व्यक्तीकडून ; 

( घ) जर जमिनीचा किंवा इमारतीचा मालक गाव सोडून गेला असेल किंवा अन्यथा तो सापडणे शक्य नसेल तर , 
व्यक्तीकडे अशी जमीन किंवा इमारत हस्तांतरित करण्यात आली असेल त्या व्यक्तीकडून . 

कर देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या व्यक्तीकडून अशा कराबाबत येणे असलेली कोणतीही रक्कम वसूल करण्यात कसूर 
झाल्यास, ज्या इमारतीच्या बाबतीत असा कर येणे असेल त्या इमारतीच्या कोणत्याही भागाचा भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीकडून, अधिप्रमाणित 
केलेल्या यादीत संपूर्ण इमारतीवर आकारलेल्या कराच्या रकमेशी योग्य प्रमाण म्हणून कर आकारणी समिती ठरवील अशा प्रमाणात, त्या 
कराच्या रकमेचा भाग वसूल करण्यात येईल . 
१ ९ . जागा रिकामी राहिल्याच्या बाबतीत कराची सूट देणे किंवा कर परत करणे. 

. - ज्या इमारतीवर वर्षाने द्यावयाच्या 
कराचा दर आकारण्यात आला असेल अशी एखादी इमारत एखाद्या वर्षी सतत तीन महिने किंवा त्याहून अधिक मुदतीपर्यंत रिकामी व 
अनुत्पादक राहिल्यास अशा इमारतीवर या भागात जोडलेल्या अनुसूचीत इमारतीच्या कराच्या दरासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या किमान दराने कर 
आकारणी करण्यात येईल आणि पंचायतीने चालू दरानुसार आकारलेली कराची रक्कम व या भागात जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट 
केलेल्या किमान दराने आकारलेल्या कराची रक्कम यांतील फरकाच्या रकमेची 

सूट 
परंतु, ती इमारत रिकामी अथवा अनुत्पादक असल्याबद्दलची वस्तुस्थिती सरपंचाला लेखी नोटीस देऊन कळविल्याशिवाय अशी 
दिली जाणार नाही किंवा पैसे परत केले जाणार नाहीत : 

परंतु , आणखी असे की , ज्या तारखेस सरपंचास अशी नोटीस देण्यात आली असेल त्या तारखेच्या पूर्वीच्या कोणत्याही कालावधीसाठी 
अशी सूट 

देण्यात येणार नाही किंवा पैसे परत करण्यात येणार नाहीत . 

२० . कराची वसुली.- (१) कर , सरपंचाकडून किंवा ग्रामसेवकाकडून किंवा या बाबतीत पंचायतीने योग्यरित्या अधिकृत 
केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून वसूल करण्यात येईल . अशा दिलेल्या प्रत्येक रकमेबद्दल ती रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीकडून पावती 
देण्यात येईल . 

( २) कर आकारणी करण्यात येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत करदात्याने संपूर्ण कर भरला असेल तर तो करदाता 
कराच्या रकमेवर ५ % इतक्या प्रमाणात सूट देण्यासाठी हक्कदार असेल . 

( ३ ) कर आकारणी करण्यात येणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात करदात्याने कराच्या रकमेचा भरणा न केल्यास तो करदाता थकित 
कराच्या रकमेवर दरवर्षी ५ % या प्रमाणात दंड भरण्यासाठी पात्र असेल . ” 
३. मुख्य नियमाच्या भाग २ मध्ये जोडलेल्या विद्यमान अनुसूची ऐवजी खालील अनुसूची दाखल करण्यात येईल 

" अनुसूची अ 

( नियम ७ पाहा) 
१. इमारतीचा वापर आणि त्याचे भारांक : 
इमारतीचा वापर 

भारांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
निवासी 

१.०० 
औद्योगिक 

१.२० 
वाणिज्यिक 

१.२५ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


. 


२. इमारतीचे वयोमानानुसार घसारा दर : 
इमारतीचे वयोमान 

घसारा वजावटीनंतर होणारी मूल्याची टक्केवारी 
( वर्षामध्ये ) 

झोपडी किंवा मातीची दगड, विटांची व चूना किंवा 
इमारत , दगड किंवा विटा 

सिमेंट वापरून उभारलेली इमारत 
वापरलेली मातीची इमारत 

आरसीसी पद्धतीची इमारत 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
ते २ 

१०० % 

१०० % 
२ पेक्षा जास्त व ५ वर्षांर्यंत 

९ ५ % 

९ ५ % 
५ पेक्षा जास्त व १० वर्षांर्यंत 

८५ % 

९ ० % 
१० पेक्षा जास्त व २० वर्षांर्यंत 

७५ % 

८० % 
२० पेक्षा जास्त व ३० वर्षांर्यंत 

६० % 

७० % 
३० पेक्षा जास्त व ४० वर्षांर्यंत 

४५ % 

६० % 
४० पेक्षा जास्त व ५० वर्षांर्यंत 

३० % 

५० % 
५० पेक्षा जास्त व ६० वर्षांर्यंत 

२० % 

४० % 
६० पेक्षा जास्त 

१५ % 

३० % 
३ . 

इमारतीवरील कराचा दर : 
अ.क्र . इमारतीचा प्रकार 

प्रति. रु . १००० च्या भांडवली मूल्यावर 
[नियम ९( १)( ख ) पहा ) ] 

किंवा त्याच्या भागावर 


किमान दर 


कमाल दर 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 

२ 


( २ ) 
झोपडी किंवा मातीची इमारत 
दगड , किंवा विटा वापरलेली 


३० पैसे 
६० पैसे 


७५ पैसे 
१२० पैसे 


मातीची इमारत . 


३ 


७५ पैसे 


१५० पैसे 


दगड , विटांची व चुना किंवा 
सिमेंट वापरून उभारलेली इमारत . 
आरसीसी पद्धतीची इमारत 


४ 


१२० पैसे 


२०० पैसे . 


d . 


जमिनीवरील कराचा दर : 

जमिनीच्या प्रति रुपये १,००० च्या भांडवली मूल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


किमान दर 


कमाल दर 

( २ ) 


( १ ) 


१५० पैसे . 


५०० पैसे . 


स्पष्टीकरण : 
( एक ) कर आकारणी समिती दर चार वर्षांनी आकारणीमध्ये पूर्णतः सुधारणा करील. सदर आकारणी करतेवेळी, वार्षिक मूल्य 

दर तक्त्यामध्ये त्या त्या वेळी अंमलात असलेले वार्षिक मूल्य दर आणि बांधकामांचे दर विचारात घेऊन निश्चित 

केलेले सुधारित भांडवली मूल्यानुसार कर आकारणी करील. 
( दोन ) एखाद्या विशिष्ट गावाकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये वार्षिक मूल्य दर दर्शविलेले नसतील तर , त्यावेळी सदर बाब 

संबंधित ग्रामपंचायत कर आकारणी समितीच्या निदर्शनास आणून देईल आणि कर आकारणी समिती नोंदणी व मुद्रांक 

विभागाच्या कार्यालयाशी सल्लामसलत करून अशा गावांकरिता वार्षिक मूल्य दर निश्चित करेल . 
( तीन ) वरील स्पष्टीकरण ( १) मध्ये काहीही असले तरी, या अधिसूचनेन्वये मालमत्ता करामध्ये होणारी सुधारणा 

किंवा 
यथास्थिती दर ४ वर्षांनी आकारणीमध्ये कोणतीही सुधारणा करताना, आकारणी करामध्ये जी वाढ होईल ती अगोदरच्या 
वर्षाच्या आकारणीच्या ३० % पेक्षा जास्त असणार नाही. 


भाग चार ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


. 


. 


अ.क्र 


किमान दर 


( चार ) जमिनीच्या किंवा इमारतीच्या कोमत्याही क्षेत्राच्या संबंधात आकारणीत सुधारणा करतेवेळी, कर आकारणी समिती 

इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रकारानुसार , जसे की , जुने बांधकाम , वाढीव नवीन बांधकाम किंवा कोणतेही पाडण्यात 

आलेल्या बांधकामाचा भाग यानुसार कर आकारणी करील. 
( पाच ) बहुमजली इमारतींच्या बाबतीत प्रत्येक मजल्याचे क्षेत्रफळ स्वतंत्रपणे विचारात घेतले जाईल. 
( सहा ) छोट्या व्यवसायासाठी उदा . किराणा मालाचे 

दुकान , केशकर्तनालय, भाजीपाला विक्री गाळा ( स्टॉल ), चहाचे स्टॉल 
इत्यादींकरिता उभारण्यात येणारे लोखंडी पत्र्याचेकिंवा लाकडी फळ्याचे स्टॉल्स ( टपऱ्या ) यांचा समावेश दगड ,विटा 

व चुना किंवा सिमेंट वापरून उभारलेली इमारत या प्रकारामध्ये करण्यात येईल . 
( सात ) लोखंडी खांब , अँगल्सचा व पत्र्याचा ( लोखंडी व अॅस्बेस्टॉस ) वापर करून लहान व मोठ्या कारखान्यांसाठी केलेल्या 

बांधकामाचा समावेश आर.सी.सी. पद्धतीच्या इमारत प्रकारामध्ये करण्यात येईल . 
( आठ ) जनावरांचे 

जनावरांचे गोठे , कुक्कुटपालन व तशाच प्रकाराशी निगडीत इमारती यांकरिता इमारतींच्या प्रकारांनुसार निवासी 

वापराप्रमाणे कर आकारणी करण्यात येईल . 
( नऊ ) मोकळ्या भूखंडासाठी जमिनीच्या कराच्या दराप्रमाणे कर आकारणी करण्यात येईल. 
( दहा ) गावातील जुन्या वाड्यांच्या बाबतीत, फक्त बांधकाम केलेले क्षेत्रच ( वर छत असलेले ) आकारणीसाठी विचारात 

घेण्यात येईल . वाड्यातील मोकळ्या ( वर छत नसलेल्या ) जागेसाठी बखळ जागेच्या किमान दराने कर आकारणी 

करण्यात येईल . 
( अकरा ) गावातील सन १९ ७० पूर्वी बांधलेल्या इमारतींवर कराची आकारणी करताना किमान दराने कराची आकारणी करणे 

सक्तीचे राहील . 
५. मनोऱ्यावरील कराचा दर : 
मनोऱ्यांचे भाग ग्रामपंचायतीचा प्रकार 

कमाल दर 
( रुपये ) 

(रुपये ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
मनोऱ्याचे तळघर ग्रामपंचायतीचा कोणताही प्रकार 

३.०० 
( प्रती चौरस फूट ). 

( तीन रुपये ) 

( आठ रुपये ) 
खुली जागा ( अ ) सर्वसाधारण किंवा डोंगराळ 

०.२० 
( प्रती १०० चौरस फूट ) . आदिवासी क्षेत्र असलेल्या ( वीस पैसे ) 

( चाळीस पैसे ) 
ग्रामपंचायती. 
( ब ) महानगरपालिका किंवा 

नगरपालिका यांच्या लगतच्या ( चाळीस पैसे ) (ऐंशी पैसे ) 

सर्व ग्रामपंचायती. 
स्पष्टीकरण.- अनुक्रमांक १ मध्ये नमूद केलेल्या पवनचक्की मनोऱ्यावर कर बसविण्याच्या प्रयोजनाकरिता एका पवनचक्की 
मनोऱ्याकरिता कराची कमाल रक्कम ही प्रति मेगावॅटसाठी रुपये १५,००० पेक्षा अधिक असणार नाही. 

कर बसविण्याकरिता अटी व शर्ती : 

( एक ) पवनचक्कीकरिता आणि इतर प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या मनोऱ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कर बसविण्यात 
येईल. 

( दोन ) पवनचक्कीचे मनोरे आणि इतर मनोरे बंद असतील किंवा वापरात नसतील तरी कर बसविण्यात येईल . 

( तीन ) मनोऱ्याच्या तळघराचे क्षेत्र मोजताना , केवळ मनोऱ्याची लांबी आणि रुंदीविचारात घेण्यात येईल आणि मनोऱ्याची 
उंची विचारात घेण्यात येणार नाही. ". 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

वि . गिरिराज , 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


( १ ) 


१ 


८.०० 


२ 


०.४० 


०.४० 


०.८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ -फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


२१ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzaban Path , Fort, Mumbai 400 001, 

dated the 31st December 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT . 


No. VPM.2015 / C.R . 140 /PR -4 (22 ).— Whereas by Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. VPM - 2015 /CR - 140/PR -4 (22 ), dated the 21st November 
2015 , the Government of Maharashtra had published the draft of rules further to amend the 
Maharashtra Village Panchayat Taxes and Fees Rules , 1960 , which the Government ofMaharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xxvi) of sub -section (2 ) of section 
176 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959 ), as required by sub -section (4 ) of 
section 176 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby ; and 
notice had been given that the said draft would be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after the 7th day of December 2015 ; 

And whereas the Government of Maharashtra has received the objections and suggestion to 
the making of such rules and having considered them ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (xxvi) of sub -section (2 ) of section 
176 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees Rules , 1960 , namely : 

1. Short Title . — These rules may be called the Maharashtra Village Panchayats Taxes and 
Fees (Amendment) Rules , 2015 . 

2. For rules 6 to 20 of the PART II of the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees 
Rules , 1960 (hereinafter referred to as “ the principle Rules ” ), the following rules shall be 
substituted , namely : 

“ 6. Definitions. In this part unless there be anything repugnant in the subject or 
context, 

( a ) “ Annual Statement of Rates” means the Annual Statement of Rates, mentioned 
in the Maharashtra Stamp (Determination of True Market Value of Property ) Rules , 
1965 , issued under the provision of the Maharashtra Stamp Act ( LX of 1958 ) by the 
Department of Registration and Stamps of the Government of Maharashtra , for the time 
being in the force and as amended , from time to time; 

(6 ) “ annual value rate” means annual value rate of building or land as indicated in 
the Annual Statement of Rates; 

(c ) “ area of building ” means a structure constructed with any materials whatsoever 
for any purpose whether used for human habitation or not and includes , 

(i) foundation , plinth , walls, floors , roofs , chimneys, plumbing and building 
services, fixed platforms, 

(ii) varandas , balconies, cornices , projections, 
(iii) part of a building or anything affixed thereto , 

( iv ) any wall enclosing or intended to enclose any land or space , signs and 
outdoor display structures, 

(v ) tanks constructed for storage , 

(vi) basement area of towers required for windmills , towers for communication 
and towers used for other purposes and open spaces required for its functioning; 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ /माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३९ 

(d ) “ capital value ” means capital value fixed according to annual value rate and 
construction rate as per type of construction , as indicated in the Annual State of rates 
and area of building as well as depreciation rate as per age of building mentioned in entry 
2 , and weightages of building as per its usages mentioned in entry 1, of the Schedule A ; 

( e) “ occupier ” includes a person in actual possession of a building or land whether 
as owner , agent or tenant ; 

(f) “ owner ” includes the person who receives or is entitled to receive rent of the 
building or land, if such building or land is let ; 

(g ) “ rate of construction ” means the rate of construction as specified in the Annual 
Statement of rates ; 

( h ) “ rate of depreciation ” means corresponding percentage of value after deduction 
of depreciation shown in column (2 ) and (3 ) in relation to the age of building shown 
against column ( 1) of entry 2 of the Schedule A ; 

( i) “ Schedule A ” means the Schedule A appended to the PART II of the rules ; 

(j) “ Tribal and hilly area ” means the area of the villages included in tribal sub -plan 
of the Tribal Development Department of the Government and villages included in hilly 
development programme of the Planning Department of the Government and also 
includes any other area of the village as declared by the Government, from time to time ; 

( k ) “ usage of building and its weightages ” means usage of building specified in 
column (2 ) and its weightages specified in column (3 ) of entry 1 of the Schedule A. 

7. Rate of tax on buildings and lands.— ( 1) Every panchayat which decides to levy a tax 
on buildings and lands shall , subject to the provisions of sub -rule (4 ), and after following the 
procedure prescribed in rules 3 and 4 , levy a tax at such rate , based on the capital value of the 
building or land, not be lower than the minimum rate and higher than the maximum rate as 
specified in the Schedule A , as derived from the following mathematical formula , - 

(a ) if separate annual value rate of building is not specified in annual Statement of 
Rates for any rural area , then , shall consider the annual value rate of land , rate of 
construction as per type of construction of building specified in the Annual Statement of 
Rates , weightages of building as per its usage given in entry 1 , and rate of depreciation 
shown in entry 2 , of the Schedule A , the capital value of building shall be as derived from 
the mathematical formula given below , 
capital value of building {( area of building x annual value rate of land) + (area 

of building x rate of construction as per type of 
construction of building x rate of depreciation )} 

x weightages of building as per its usages ; 
(b ) if separate annual value rate of building for the rural areas are specified , for 
such rural areas , considering the annual value rate of building , usage of building and its 
weightages shown in entry 1 of the Schedule A , rate of depreciation shown in entry 2 of 
the Schedule A , the capital value of building shall be as derived from the mathematical 
formula given below , 
capital value of building = area of building x annual value rate of building x rate 

of depreciation x weightages of building as per its 
usages ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ /माघ २६ -फाल्गुन २, शके १९ ३९ २३ 

(c) considering annual value rate of land , the capital value of land shall be as derived 
from the mathematical formula given below , 

capital value of land = area of land x annual value rate of land. 
(2 ) Notwithstanding anything contained in the “ Important Guidelines of Stamp Duty 
Valuation ”, as specified in the Annual Statement of rates, the provisionsmade in these rules 
shall prevail over the provision of any other law made by the State Legislature or any law 
which the State Legislature is competent to make or amend , in so far as such law is inconsistent 
with the said provisions or rules, and such law to the extent of such inconsistency shall cease 
to apply or shall not apply to any such matter . 

( 3 ) Every panchayat which decides to levy a tax on towers required for windmills, towers 
for communication and towers used for other purposes and open spaces required for its 
functioning shall subject to the provisions of sub -rule (4 ) and after following the procedure 
prescribed in rules 3 and 4 , levy the tax at such rate based on the total area (on the basis of 
per square feet) of the lands and building as specified in entry 5 of the Schedule A , as may be 
decided by the concerned Gram Panchayat: 

Provided that, the rate of tax levied by the concerned Gram Panchayat, shall not be 
lower than the minimum rate and higher than themaximum rate as specified in columns (4 ) 
and (5 ) of entry 5 of the Schedule A ; 

( 4 ) The following lands and buildings shall be exempted from levy of tax under sub -rule 
( 1), namely : 

( a ) lands and buildings belonging to a local authority and used or intended to be 
used solely for a public purpose and not used or intended to be used for the purposes of 
profit ; 

(6 ) lands and buildings belonging to Government whether used or not or intended 
to be used for the purposes of profit ; 
(c) lands and buildings used solely for religious , educational or charitable purpose ; 

Explanations. - I. The portion of the lands and buildings used for religious 
worship purpose shall be exempted and remaining portion of such lands and buildings 
used for residential, official, commercial, etc. , shall be taxable. 

II. The portion used for the class room , library, laboratory, office, playground , 
auditorium , i.e. educational purpose shall be exempted , and remaining portion of 
the lands and building used for hostel, staff quarters, canteen , commercial usage, 
etc. shall be taxable . 

III . All the charitable institutions those are exempted under Income Tax Act, 
1961 ( Act No. 43 of 1961), shall be exempted and other charitable institutions shall 
be taxable . 


( d ) Defence Personnel Recipients of Gallantry or Non Gallantry awards and widows 
or dependents of these awardees , shall be exempted from the tax on only one residential 
building : 

Provided that claimant shall produce the certificate from the District Sainik Welfare 
Officer , that the claimant is recipients of Gallantry or Non Gallantry awards or the 
claimant is widow or dependents of such awardees ; 

( e) lands and buildings belonging to a member of the personnel of the United States 
Technical Co -operation Mission not used or intended to be used for purposes or profit . 

(f) land belongs from the Hilly and Tribal area shall be exempted , but if the land of 
the such area used for industrial, tourism or commercial purposes then such land shall 
be taxable : 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


Provided that, nothing in this rule shall be deemed to exempt from tax any lands 
and buildings in respect of which a railway administration is liable to pay tax or a sum in 
lieu thereof by virtue of a notification under section 135 of the Indian Railways Act, 1890 
( Act No. 9 of 1890 ) or section 3 of the Railways (Local Authorities Taxation ) Act, 1941(Act 
No. 25 of 1941) . 

8. Tax effective from what date. — The tax shall be leviable for the year beginning on 1st 
April and ending on 31st March and shall not come into force except on the following dates, 
viz ., 1st April, 1st July, 1st October or 1st January , in any year and if it comes into force on 
any day other than the 1st April it shall be leviable by the quarter till the 1st April next 
following. 

9. Preparation of assessment list .— ( 1 ) Tax Assessment Committee shall prepare an 
assessment list showing - 

( a ) the serial number of each building or land ; 
(6 ) the type of each building that is to say , whether it is, 

(i) a hut or mud building ( mud or muck walls, raw mud walls ,mud plaster, roofs 
of manglori tiles , asbestos or iron sheet buildings will be included in this type ), 

( ii) a stone or brick building built in clay , ( load bearing structure , stone or 
brick wall built in clay , mud or shahabadi tiles or other type of flooring , construction 
without slab buildings will be included in this type), 

( iii) a building built in stones, bricks and lime or cement; (load bearing structure , 
RCC slab , brick wall , inside -outside plaster , cement flooring type buildings will be 
included in this type ), 

(iv ) R.C.C. type building (building with RCC frame structure, RCC slab , walls 
built in brick or concrete block , mortar , inside-outside plaster , tile flooring , use of 
Marble or Granite ) ; 
( c) the name of the known owner and the occupier ; 
( d ) the area of each building or land ; 
( e ) the age of each building and construction year ; 
(f) the usage of each building that is to say , whether it is, 

( i) residential, 
( ii) commercial, 

(iii ) industrial ; 
(g ) the amount of tax assessed on the basis of capital value of each building or land . 
(2 ) For the purpose of preparing such assessment list , the Tax Assessment Committee 
member or any person acting under this committee or any person acting as per the directives 
of this committee , as the case may be , may inspect any building or land in the village . 

( 3 ) The Tax Assessment Committee shall be formed for the tax assessment on the basis 
of capital value. The Tax Assessment Committee shall consist of the following members : 
(i) Sarpanch 

Chairman : 
( ii) Deputy Sarpanch 

Member ; 
( iii) Section or Junior Engineer , Zilla Parishad (Works ) Member ; 
( iv ) Extension Officer (Village Panchayat) 

Member ; 
( U ) Village Development Officer or Gram sevak 

Member -Secretary . 
(Secretary of the Panchayat ) 


... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


२५ 


... 


The Tax Assessment Committee , considering the Government guidelines, type of building, 
rate of depreciation , usage of building and its weightages, area of building or land, rate of tax 
and capital value of the building or land shall finalise the Assessment list. 

(4 ) There shall be a Monitoring Committee to monitor the working of the Tax Assessment 
Committee and to aid and resolve the issues raised in the Tax assessment. The Monitoring 
Committee shall consist of the following members , namely 
(i) Block Development Officer ... 

Chairman ; 
(ii) Deputy Engineer (Works), Zilla Parishad 

Member ; 
( iii) Assistant Block Development Officer 

... Member -Secretary . 
[post if not available , Extension Officer 

(Village Panchayat)] 
10. Person primarily liable for tax how to be designed if his name cannot be ascertained. 
Where the name ofthe person primarily liable for the payment of the tax cannot be ascertained , 
it shall be sufficient to designate him in the assessment list and in any notice which it may be 
necessary to serve upon the said person as " the holder" of such premises without further 
description . 

11. Publication of notice of time fixed for lodging objections. — When the assessment 
list is completed , the Member - Secretary of the Tax Assessment Committee , shall cause a 
notice to be given and also given it wide publicity in the village stating that the list is open 
for inspection at the office of the panchayat and that objections will be considered and decided , 
on a day or before thirty days of the date of notice : 

Provided that , if any person has previously informed the panchayat in writing that as he 
is not ordinarily residing in the village , or anything , then to be communicated him at the 
address specified in this behalf by that person . In such circumstances a copy of such notice 
shall be sent to such person by the post. 

12. Inspection of assessment list. — Every person whose name is included in the list as 
the owner or occupier of any property , every person claiming to be the owner or occupier of 
any property , every person in the possession of any property, included in the list, and any 
agent of such person may inspect the list and take extract therefrom without payment of any 
charge thereof. 

13. Consideration of objections to assessment list and authentication of list.— ( 1) All 
objections to the assessment shall be considered and decided by the Tax Assessment 
Committee , on the date specified in the notice published under rule 11 or on any later date 
and the decision of the Tax Assessment Committee , shall be communicated to the person 
objecting to the assessment. 

(2 ) The panchayat shall cause the necessary amendments in the assessment list to be 
duly made and authenticated in accordance with the order of the Panchayat Samiti or the 
Standing Committee , in the case of an appeal, or as per the decision of the Tax Assessment 
Committee , as the case may be, to be made in the assessment list which and in other cases on 
the authentication by the signature of Chairman or Member -Secretary of the Tax Assessment 
Committee , as the case may be , not later than the 31st day of July of the year in which the 
assessment list is prepared . 

14. Entries in the authenticated list conclusive evidence.— The entries in the list 
authenticated under the last preceding rule shall be conclusive evidence of the amount of the 
tax leviable under these rules . 


भाग चार ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


15. Amendment of assessment list.— (1 ) The Tax Assessment Committee may at any 
time alter the assessment list by inserting or altering any entry in respect of any property , 
such entry having been omitted from or erroneously made in the assessment list, through 
accident or mistake or in respect of any building constructed , altered , added to or re 
constructed in whole or in part , where such construction , alteration , addition or re 
construction has been completed after preparation of the assessment list , after giving notice 
to any person likely to be adversely affected by the alternation of the list of a date not earlier 
than one month after the date of service of such notice , before which any objection to the 
alternation should be made. 

(2 ) An objection made under sub -rule ( 1 ) by any person likely to be adversely affected by 
any such alteration before the time fixed in such notice shall be dealt with in all respects as 
if it were an objection under rule 11 . 

( 3 ) Any entry or alteration made under this rule shall have the same effect as if it had 
been made in the case of a building constructed , altered , added to or reconstructed on the 
day on which such construction , alteration , addition or re -construction was completed or on 
the date on which the new construction , alteration , addition or re- construction was first 
occupied whichever first occurs , or in other cases , on the earliest day in the current financial 
year in which the circumstance justifying the entry or alteration existed ; and the tax or the 
enhanced tax , as the case may be, shall be levied in such year in the proportion which the 
remainder of the year after such day bears to the whole year. 

16. Notice to be given to Sarpanch of demolition or removal, etc. of building.– ( 1 ) Where 
any building or any portion of a building which is liable to the payment of a tax is demolished 
or removed , or is burnt or falls down , the person primarily liable for the payment of the said 
tax shall give notice thereof in writing to the Sarpanch . 
( 2 ) Until such notice is given the person aforesaid shall continue to be liable to pay 

such 
tax as he would have been liable to pay in respect of such building if the same, or any portion 
thereof, had not been demolished , removed , burnt or as the case may be , fallen down . 

16 - A . Notice of transfer of title to property to be given to panchayat and assessment list 
to be amended .— (1) Whenever the title to any property liable to the payment of the tax is 
transferred or assigned , the person transferring or assigning the same or the person to whom 
the same is transferred or assigned , shall respectively , give notice of such transfer or 
assignment to the Sarpanch or any person authorized by the Panchayat in this behalf,within 
one year from the date of final transaction . 

( 2 ) In the event of the death of person who is an assessee in respect of any such property , 
the person to whom such title is transferred or assigned as heir or otherwise , shall give 
notice to the Sarpanch or the authorised person , within one year from such death on production 
of necessary evidence of death . 

( 3 ) On receipt of any notice under sub -rule ( 1) or ( 2 ), the Panchayat may, after verification 
by local inquiry and following the procedure prescribed in rules 11 to 13 for calling and 
consideration of the objections , by a resolution passed at its meeting cause the necessary 
amendments in the assessment list to be duly made and authenticated . 

(4 ) If the panchayat fails to cause the necessary amendments to the assessment list 
under sub -rule ( 3), within the period of two months from the date of receipt of such notice , 
the assessment list shall be deemed to have been duly amended . 

17. Assessment list to be revised every four years.— ( 1 ) The Tax Assessment Committee 
shall completely revise the assessment once in every four years . The Tax Assessment 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


२७ 


Committee shall consider the annual value rates and rate of construction , as per the Annual 
Statement of rates, for the time being is in force , for fixing the revised capital value and 
accordingly tax assessment shall be made : 

Provided that the Panchayatmay , suo motu or on an application made to it by any person 
in that behalf, make such alteration , every year, in the assessment list authenticated under 
rule 13 , and the provisions of rules 9 to 16 shall apply in relation to such alterations as they 
apply in relation to an assessment list prepared under those provisions. 

( 2 ) The assessment list which shall be authenticated by the signature of Chairman or 
Member Secretary , Tax Assessment Committee, as the case may be , not later than the 31st 
day of July of the year to which such alterations relate. 

18. Tax from whom primarily leviable. — The tax shall be leviable primarily from the 
actual occupier of the building or land upon which it is assessed , if such occupier is the owner 
of such building or land . 

If the land or building is not occupied by the owner himself, the tax shall be primarily 
leviable from , 

(a ) the lessor , if the property is let ; 
(b ) the superior or lessor, if the property is sub -let; 
(c) the person in whom the right to let the same vests, if it is unlet ; 

(d ) the person to whom the land or building has been transferred if the owner of 
the land or buildings has left the village or cannot otherwise be found . 

On failure to recover any sum due on account of such tax from the person primarily 
liable, such portion of the sum may be recovered from the occupier of any part of the building 
in respect of which such tax is due, in such ratio which the Tax Assessment Committee decides 
to be an equitable ratio to the amount of tax assessed on the whole building in the authenticated 
list . 

19. Remission or refund of tax in case of vacancies . — Where any building which is 
assessed to a rate payable in the year has remained vacant and unproductive of rent for 
continuous period of three months or more during a year , taxation on such building shall be 
at the minimum rate specified in the Schedule annexed to this part. Panchayat shall remit 
the difference of the amount of tax assessed as per prevailing rate and tax assessed at the 
minimum rate specified in the Schedule annexed to this part : 

Provided that, no such remission or refund shall be granted unless notice in writing of 
the fact of the building or land being vacant and unproductive of rent has been given to the 
panchayat : 

Provided further , that no remission or refund shall be granted for any period previous 
to the date on which such notice is given to the Sarpanch . 

20. Recovery of tax.— ( 1) The tax shall be recovered by the Sarpanch or Gram Sevak or 
by any other person duly authorized by the panchayat in this behalf. A receipt for every such 
payment shall be given by the person receiving it . 

(2 ) If the tax payer pays all tax as per assessment in first six month of the financial year , 
the tax payer shall be entitled to get five per cent. exemption on tax payment. 

( 3 ) If the tax payer does not pay tax as per assessment in the current financial year , the 
tax payer shall be liable to pay penalty of five per cent. per annum on the outstanding amount 
of tax .” . 


भाग चार ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


3. For the existing Schedule appended to PART II of the principal Rules , the following Schedule 
shall be substituted , namely : 

“ Schedule A 


( See rule 7 ) 
1. Usage of Building and its weights 
Sr. No. 

Usage of Building 
( 1 ) 

( 2 ) 


Weights 

( 3 ) 


1 


Residential 


1.00 


2 


Industrial 


1.20 


3 


Commercial 


1.25 


2. Age of Building and its depreciation rate 

Age of Building Percentage of value after deduction of depreciation 
( in year ) 

Hut or mud building , Building built in stones , 
Stone or Brick 

bricks and lime or 
Building Built in clay 

cement, 

RCC type building 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


0-2 


100 % 


100 % 


95 % 


95 % 


85 % 


90 % 


75 % 


80 % 


above 2 - upto 5 
above 5- upto 10 
above 10 - upto 20 
above 20 - upto 30 
above 30 -upto 40 
above 40 -upto 50 
above 50 - upto 60 


60 % 


70 % 


45 % 


60 % 


30 % 


50 % 


20 % 


40 % 


above 60 


15 % 


30 % 


3. Rate of tax on Buildings 


Sr. No. 


Type of 


Per Rs. 1,000 of capital value or fraction there of 


Minimum Rate 


Maximum Rate 


Buildings 
( see rule 9 ( 1 ) ( b )] 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


30 paise 


75 paise 


2 


60 paise 


120 paise 


Hut or mud 
Building 
Stone or Brick 
Building Built 
in clay . 
Stone, bricks 
Building built in 
lime or cement . 


3 


75 paise 


150 paise 


4 


120 paise 


200 paise 


RCC built in 
Building 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ -फाल्गुन २, शके १९ ३९ 


२ ९ 


4 . 


Rate of tax on lands 


Per Rs. 1,000 of Capital value of land or fraction there of 
Minimum Rate 

Maximum Rate 
( 1 ) 

( 2 ) 
150 paise 

500 paise 
Explanations : 
(i) Tax Assessment Committee shall completely revise the assessment once in every 

four years , in accordance with revised capital value considering the annual value 
rates and rate of construction fixed in the Annual Statement of rates for the time 

being in force , and assess the tax . 
(ii ) If the annual value rate of any particular village has not been shown in the Annual 

Statement of rates , then the concerning Gram Panchayat of such village shall inform 
to the Tax Assessment Committee, and the Tax Assessment Committee shall fix 
such rate in consultation with the office of the Department of Registration and 

Stamp Duty . 
( iii) Notwithstanding contented anything in above Explanation (i), any revision as per 

this notification or any revision of assessment once in four year, as the case may be, 
which may lead to increase in tax assessment, shall not be more than the thirty per 

cent. of the earlier year assessment. 
( iv ) The Tax Assessment Committee shall , while conducting the revision of any area of 

land or building, then to assess it according to the type of construction , such as old 

construction , additional new construction or any demolished part of the construction . 
(u ) For the multistoried building the area of each floor shall be considered separately . 
(vi) Stalls made with iron sheet or wood for small business i.e. Provisional shops , hair 

cutting saloon , vegetable stall , tea stall, etc. shall be included in Stone , bricks building 

built in lime or cement type building. 
(vii ) Construction made for small and big factories with the help of iron poles, angles 

and sheets (iron and asbestos ) shall be included in the house built in RCC type 

building . 
(viii) Tax assessment of cattle sheds and similar buildings shall be charged according to 

type of buildings as per residential usage. 
( ix ) Open plot shall be charged with rate of land . 
(x ) In case of old big houses (Wada ) in the village only constructed area (with roof) will 

be considered for the taxation . Open space ( land without roof) shall be charged with 

minimum rate . 
(xi) Taxation on buildings in villages, which constructed before the year 1970 , shall be 

compulsorily assess at the minimum rate . 
5. Rate of Tax on Towers 


Sr. No. 


Part of Towers 


Types of Gram Panchayat 


Minimum 
rate (Rs . ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
Any type of Gram Panchayat . 


Maximum 
rate (Rs.) 

(5 ) 
8.00 
( Rupees 

eight) 


1 


Basement of Tower 
(per Sq. ft.). 


3.00 
(Rupees 
three ) 


2 . 


Open space 
(per 100 Sq. ft.) . 


(a ) General or Hilly Aadivasi 

Area Gram Panchayats . 


(b ) All Gram Panchayats abutting 

Municipal Corporation or 
Municipalities . 


0.20 
( Twenty 
paise ) 

0.40 
(Forty 
paise ) 


0.40 
(Forty 
paise ) 

0.80 
(Eighty 
paise ) 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


Explanation . For the purposes of levy of tax on windmill tower mentioned in Serial No.1, 
the maximum amount of tax for one Windmill tower shall not be more than Rs. 15,000 per megawatt. 


Terms and conditions for levy of tax : 

(i) Tax shall be levied after completion of work of the towers used for windmills and 
other purposes. 

( ii) Tax shall be levied although the towers of the windmills and other towers are closed 
or not in use . 

( iii) For calculating the area of basement of the towers , the only length and width of 
tower shall be taken into consideration and not height of the tower .” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ, 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


३१ 


३ 


. 


२८४ 


गुरुवार डिसेंबर ३१ , २०१५ / पौष १० , 


शके १ ९ ३७ 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


6 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , 

क्रमांक . मुद्रांक. २०१५/ ७९ १ /प्र.क्र.३७९ /म-१. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा मुंबई ६०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ६९ च्या तरतुदीन्वये करण्यात आलेले मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव 
बाजारमूल्य निश्चित करणे ) नियम , १९९ ५ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ६९ च्या पोट- कलम (३) च्या 
परंतुकाखालील पूर्वप्रसिद्धी बाजूला सारून तातडीने कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल महाराष्ट्र 
शासनाची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ ९ चे पोट -कलम (१) आणि पोट-कलम ( २ ) चे खंड ( घ ) आणि पोट -कलम (३ ) चे परंतुक 
याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे 
मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे) नियम, १९९५ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील, नियम करीत आहे 

( १) या नियमांना, मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे) ( सुधारणा) नियम, २०१५ असे म्हणावे . 
(२ ) मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करणे) नियम, १९९ ५ च्या नियम ४ मधील, 

( एक ) पोट -नियम ( ३ ) मध्ये “ प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारीच्या १ तारखेला ” या शब्द आणि अंका ऐवजी “ प्रत्येक वर्षाच्या एप्रिलच्या 
१ तारखेला " हे शब्द व अंक समाविष्ट करण्यात यावेत 

( दोन ) पोट -नियम ( ४ ) मध्ये “ प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारीच्या १ तारखेला ” या शब्द आणि अंका ऐवजी “ प्रत्येक वर्षाच्या 
एप्रिलच्या १ तारखेला ” हे शब्द व अंक समाविष्ट करण्यात यावेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . के, एच, गोविंद राज , 

शासनाचे सचिव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५-२१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya,Mumbai 400 032, dated the 31st December 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STAMP Act. 


No.Mudrank . 2015 /791/C.R.379 /M - 1.- Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render is necessary to take immediate action further to amend 
the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of Property ) Rules , 1995 , and to dispense 
with the condition of previous publication thereof under the proviso to sub -section ( 3 ) of section 
69 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (d ) of sub 
section ( 2 ) read with the proviso to sub - section ( 3 ) of section 69 of the said Act , and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following 
rules further to amed the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of Property ) 
Rules , 1995 , namely : 

1. These rules may be called the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of 
Property ) (Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 4 of the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of Property ) Rules , 
1995 , 

(i) in sub-rule (3), for the words and figure “ every year on 1st day of January," the words 
and figure " every year on the 1st day of April,” shall be substituted ; 

( ii ) in sub -rule (4 ), for the words and figure " every year on 1st day of January,” the 
words and figure " every year n the 1st day of April,” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . K. H. GOVINDA RAJ, 
Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


